वित्तीय वर्ष 2023-28 मुंबई इमारत दुरुस्ती व 
पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला 
उपकराची व शासन अंशदानाची रक्‍कम 
वितरित करण्याबाबत...... 
महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९८/दुवपु-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २८ मार्च,२०२४ 


संदर्भ-१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९८/दुवपु-२, दि.०९.०१.२०२४. 

प्रस्तावना : 

मुंबई शहर बेटावरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती/ 
पुनर्बांधणी करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ८२ अन्वये 
मुंबई शहर व बेटावरील इमारतींवर दुरुस्ती उपकर आकारला जातो. तसेच कलम ८५ अन्वये तो 
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून वसूल करण्यात येतो व एकूण वजावटीच्या ५ टक्के रक्‍कम वगळून 
उर्वरित रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येते. दुरुस्ती उपकराची व अंशदानाची 
रक्‍कम विनियोजनान्वये, अर्थसंकल्पित करुन ती कलम ८६ (१) व कलम ९७ (१ नुसार मुंबई इमारत 
दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत वर्ग करण्यासाठी राज्य शासनाकडून वितरीत करण्यात येते. 


शासन निर्णय : 

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्रचना कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिनस्त मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत वर्ग 
करण्याकरिता दुरुस्ती उपकराच्या रकमेपोटी देण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या गृहनिर्माण विभागाच्या 
खर्चाच्या विवरणपत्रात मागणी क्र. FY-3, २२१६ गृहनिर्माण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, इतर खर्च, (००) 
(04) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणाला उपकराच्या वसुलीची रक्कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०६२५ 32, अंशदाने या 
लेखाशीर्षाखाली रु.३९,९०,००,०००/- (रुपये एकोणचाळीस कोटी नव्वद लक्ष फक्त) इतकी व मागणी 
क्र. क्यु-३, २२१६ गृहनिर्माण, Co, सर्वसाधारण, Loo, इतर खर्च, (००) (०२) मुंबई इमारत दुरुस्ती व 
पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता शासकीय अंशदान म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणाला रक्‍कम देणे (अनिवार्यो (२२१६ ०५९२) ३२, SEM या लेखाशीर्षाखाली 
रु.३९,९०,००,०००/- (रुपये एकोणचाळीस कोटी नव्वद लक्ष फक्त) इतकी अशी एकूण 
रू.७९,८०,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९८/दुवपु-२ 


सदर अर्थसंकल्पित तरतूदीतून यापूर्वी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये उक्त दोन्ही 

लेखाशिर्षातून प्रत्येकी रू.२६,२७,००,०००/- अशी एकूण रू.५२,५४,००,०००/- इतकी रक्कम महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास वितरीत करण्यात आलेली आहे. तद्नंतर आता मुंबई इमारत 
दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ यांनी मागणी केल्यानुसार बृहन्मुंबई महानगर पालिकेद्वारे राज्याच्या एकत्रित 
निधीत दुरुस्ती उपकरापोटी जमा केलेल्या रू.९,५१,६२,४८१/- इतक्या रकमेइतकी रक्‍कम सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. FY-3, २२१६ गृहनिर्माण, ८०, सर्वसाधारण, Coo, इतर खर्च, 
(००) (०५) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र 
विकास प्राधिकरणाला उपकराच्या वसुलीची रक्‍कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०६२५) 32, अंशदाने या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.३९,९०,००,०००/- इतक्या तरतुदीपैकी शिल्लक 
राहिलेल्या तरतूदीमधून रू.९,५१,६२,४८१/- इतकी (रुपये नऊ कोटी एक्कावन्न लक्ष बासष्ट हजार 
चारशे एक्याऐंशी फक्त) व मागणी क्र. FY-3, २२१६ गृहनिर्माण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, इतर खर्च, 
(00) (02) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता शासकीय अंशदान म्हणून 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला रक्कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०५९२) 32, अंशदाने 
या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.३९,९०,००,०००/- इतक्या तरतूदीपैकी 
शिल्लक राहिलेल्या तरतूदीमधून रु.९,५१,६२,४८१/-(रुपये नऊ कोटी एक्कावन्न लक्ष बासष्ट हजार 
चारशे एक्याऐंशी फक्त) इतकी अशी एकूण रु.१९,०३,२४,९६२/- (एकोणवीस कोटी तीन लक्ष चोवीस 
हजार Thal बासष्ट फक्त) इतकी vans वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
यांना वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ८६ नुसार सदर रक्कम मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना 
मंडळास उपलब्ध करुन द्यावी. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९०/ व्यय-३, 
दि.२०.०३.२०२३ रोजीच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१२५५५५४९०९ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2024.03.28 13:05:52 +05'30' 


(दीपक ]ोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 
२. मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९८/दुवपु-२ 


३. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण 


भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 


- मुख्य लेखाधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे 


(पूर्वी, मुंबई-५१. 


७. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, संगणक शाखा, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, नवीन प्रशासकीय भवन, वांद्रे कुर्ला संकुलन, मुंबई-५१ (२ प्रती) 
९. अवर सचिव (लेखा कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. 
99. 
१२. 


१२३. 


वित्त विभाग (व्यय-३ कार्यासन) / (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१/रोखशाखा) गृहनिर्माण, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 

निवड नस्ती (दुवपु-२ कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


